पुनर्वसन आस्थापना कोकण विभाग 

प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या कोंकण विभागातील मंजूर अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-२७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:-१. शासन निर्णय क्रमांक असंक १००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. ०४/१०/२००४. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए २००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि. २८/०१/२०१०. 
3. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए २००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि. २१/०४/२०१० 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३, दि.४/३/२०२१. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १०/०८/२०२१. 
६.उप आयुक्त, (पुनर्वसन) कोकण विभाग, यांचे पत्र क्र. पुनर्वसन/कार्या-१/मुदतवाढ प्रस्ताव/ फेब्रुवारी,२०२१, 
दिनांक २५/०८/२०२१ 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये पुनर्वसन विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील पदांचा आढावा निश्चित करण्यात आला 
असून सदर शासन निर्णयानुसार कोंकण विभागातील ३२ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 


कोंकण विभागांतर्गत पुनर्वसनाच्या कामासाठी आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या एकूण ३२ + पालघर 
जिल्ह्यातील ६ अस्थायी + २ बाहय यंत्रणेद्वारे असे ३८--२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) अस्थायी पदांना दिनांक ४/०३/२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता वित्त विभागाच्या 
दिनांक ४/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते 
२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदर ३८--२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, कोंकण विभाग, नवी मुंबई तसेच ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पाळघर या जिल्हा पुनर्वसन 
कार्यालयात प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३८ + २ बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात 
येणाऱ्या पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ या दिनांकापर्यंत चाळू ठेवण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१. ही सर्व पदे संबंधित विभागातील संवर्गातील तात्पुरती वाढ समजण्यात यावीत. या पदधारकांना नियमाप्रमाणे 
महागाई भत्ता व अन्य भत्ते देय आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्रर७/र-३, 


२. विवरणपत्रातील पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त अथवा अतिरिक्त कार्यभाराने 
चाळू रहाणार नाही. 
३. या ३८--२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) अस्थायी पदांवर सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात होणा-या खर्चापैकी आयुक्‍त, कोंकण 
विभाग, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातील ५ पदांचे वेतन व इतर भत्त्यावरील खर्च हा “ मागणी क्रमांक सी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २०२ (०२)-उत्पादन सुरू करण्याची योजना - (०३) प्रकल्पबाधित व्यक्तींची पुनर्वसन - (०३) 
(०१) - आयुक्‍त कोंकण (२२३५ १८७१) (योजनेतर) “ या लेखाशीर्षाखाली टाकावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ 
या वित्तीय वर्षासाठीच्या मंजूर झालेल्या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील पुनर्वसन 
आस्थापनेवरील ३३--२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) पदांचे वेतन व इतर भत्त्यांवरील खर्च “मागणी क्रमांक सी-५-२२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना - २०२ (०४) उत्पादन सुरू करण्याची योजना - 
(०४) (09) प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन - (०४) (०१) - आयुक्‍त कोंकण - (२२३५१९३३) (योजनांतर्गत) ” या लेखाशीर्षाखाली 
टाकावा व तो त्याच लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरहू योजनांतर्गत 
खर्च अंतिमत: कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.:-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२७१६१२११९३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by P' kumar Sadananda Thak 


Prasannakumar 13111 आती con तयी 
Sadananda Thakur पाश” 
(प्र.स.ठाकूर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत:-विवरण पत्र 
प्रत: 


१. विभागीय आयुकत, कोंकण विभाग, नवी मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल) (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 

४. जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पालघर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी ,ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पालघर 

६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१०/अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

७. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. कार्यासन अधिकारी, ब-१/र-१/र-८ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१०. निवड नस्ती, कार्यासन र-३, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्रर७/र-३, 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक:- आरपीए-२०२०/प्र.क्र.२७/र-३, दि.२७ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये दिनांक 
०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या कोंकण विभागातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदांचा तपशील आयुक्‍त जिल्हाधिकारी कार्यालय एकूण 
व वेतनश्रेणी कार्यालय, 
कोंकण | ठाणे | पालघर | रायगड | रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग 
विभाग 
Lae | २ ३. |x| 4 ६ | ७ | ¢ 8 
q) | उपआयुक्त (पुनर्वसन) | >| 2 Ga ०१ 
कोकण विभाग 
5-२५ ७८८००-२०९२०० 
२) | उपजिल्हाधिकारी ia ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०५ 
(पुनर्वसन) 
S-20 (७६७००-२०८(७७०० 
३ ।प॒ तहसिलदार Ea Pes Le ०१ pa ०१ ०२ 
5-२० ५६१००-१७७५०० 
४) | उपलेखापाल त षि Ea Eq Le | eal ०१ 
S-20 ५६१००-१७७५०० 
4) अव्वल कारकून ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०६ 
S-92 ३२०००-१०१६०० 
६) | मंडळ अधिकारी ES ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०५ 
5-१२ ३२०००-१०१६०० 
७ | लिपीक टंकलेखक za Re sa ०१ t= | ०१ ०४ 
5-६ १९९००-६२३२०० 
८) ।तलाठी =| ०१ ०१ [=] | ०१ ०३ 
8-८ २५५००-८११०० 
९) | भूमापक (सर्व्हेअर) 3-६ Es 5a ०१ ०१ हन ०१ ०४ 
१९९००-६३२०० 
qo) | वाहनचालक ०१ ०१ ०१ शि णि | ०२--१ 
5-७ २१७००-६९१०० बाहय बाहय 
यंत्रणेव्दारे यंत्रणेद्वारे 
११) | शिपाई ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ । ५-१ बाह्य 
5-४ १७१००-५४००० बाहय यंत्रणेव्दारे 
यंत्रणेव्दारे 
एकूण ०५ ०८ | 0०६--२ | | ०८ । 3¢+2 बाह्य 
बाहय यंत्रणेव्दारे 
यंत्रणेव्दारे 


HREKEREEREEREERERERERERRERERERERERERERERERERERERERER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


